पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामधीलळ राज्यशासनाचे 
दुय्यम कर्ज सहाय्य महाराष्ट्र मेट्रो रेल 
कार्पोरेशन लि. यांना वितरित करण्याबाबत 
(सन २०२१-२२) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.५१/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० मार्च, २०२२. 
संदर्भ : 
नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र. पीएमआर-३३१३/प्र.क्र.२९/नवि-७, दि. २९.१०.२०१३ 
नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र. पीएमआर-३३१६/प्र.क्र.१३२/नवि-७, दि. २३.१२. २०१६ 
नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१०५/नवि-७ दि. २८ मार्च,२०१८ 
नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.११५(४)/नवि-७ दि.०१ जानेवारी, २०१९. 
५. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.११५(८)/नवि-७ दि. २२ मार्च, २०१९. 
६. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.७०/नवि-७ दि.१९ मार्च, २०२०. 
७. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.७०/नवि-७ दि.२७ मार्च, २०२०. 
८. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०२/नवि-७ दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२१. 
९. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि. २४ जून, २०२१. 
१०. नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.५१/नवि-७, दिनांक : २९ डिसेंबर, २०२१. 
प्रस्तावना: 


oc sav A Oo 


पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील मार्गिका क्रमांक १ (पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट- 
लांबी १६.५८९ कि.मी.) व मार्गिका क्रमांक २ (वनाज ते रामवाडी - लांबी १४.६६५ कि.मी.) या रु.११४२० 
कोटी किंमतीच्या उन्नत व अंशत: भुयारी मेट्रो प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रीमंडळाने 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ रोजी व राज्य मंत्रीमंडळाने दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजी मान्यता दिली आहे. 
त्याअनुषंगाने राज्यशासनाने शा. नि. क्र. पीएमआर -३३१६/प्र.क्र.१३२/नवि-७, दि. २३.१२.२०१६ 
अन्वये शासनाने मान्यता दिली. केंद्र शासनाने क्र K-9809/(N-9)/2098-MATS-Ill दिनांक ९ जानेवारी 
२०१७ च्या पत्रान्वये मान्यता दिली आहे. केंद्रशासनाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास मान्यता देताना यापूर्वी 
स्थापन झालेल्या नागपूर मेट्रो रेल्वे GRITS ( केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्‍त उपक्रम) राज्यस्तरीय 
महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन अशा केद्र व राज्य शासनाचा ५०:५० संयुक्‍त सहभाग असलेल्या विशेष 
हेतू वहन कंपनी (SPV) मध्ये परिवर्तन करण्यास तसेच पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प राबविण्यासाठी 
"महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटेड" या केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्‍त उपक्रम असलेल्या स्पेशल 
पर्पज व्हेईकल (एस.पी.व्ही) कंपनीकडे सोपविण्यास मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्पासाठी राज्य 
शासनाचा समभाग रु. १३१० कोटी तसेच केंद्र शासनाचे कर (५०%) साठी रु. ६४४ कोटी आणि 
राज्यस्तरीय/स्थानिक करावरील खर्चासाठी रु.३०२.२० कोटी असे ९४६.२० कोटी राज्य शासनाकडून 
दुय्यम कर्जसहाय्य हे त्याची व्याजासह परतफेड करण्याची जबाबदारी संबंधीत विशेष हेतू वहन 
कंपनीची राहील या अटीवर देण्यास मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.५१/नवि-७ 


२. पुणेमेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरिता सन २०१७-१८ या वर्षात रु.३० कोटी, सन २०१८-१९ मध्ये रु.६० 
कोटी, सन २०१९-२० मध्ये रु.४५२ कोटी, सन २०२०-२१ मध्ये रु.१६१.२५ कोटी व सन २०२१-२२ 
मध्ये रु.७५.०९५ कोटी असे एकूण रु.७७८.३४५कोटी इतकी रक्कम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. 
या कंपनीस राज्य शासनाकडून तूर्त स्वरुपात बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरीत करण्यात आले 
आहे. सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये सदर प्रयोजनासाठी रु.१५०.१९ कोटी रुपये तरतूद अर्थसंकल्पित 
करण्यात आली आहे. उक्त तरतूदीमधून रु.७५.०९५ कोटी इतकी रक्कम महाराष्ट्र मेट्रो रेल 
कार्पोरेशन लि. या कंपनीस राज्य शासनाकडून तुर्त स्वरूपात बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय - 


१. पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 
म्हणून रु. ७५,०९,५०,०००/- (अक्षरी रुपये पंचाहत्तर कोटी नऊ लाख पन्नास हजार फक्त) इतकी 
रक्‍कम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांना प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रक्‍कम "मागणी क्र. एफ-७ ६२१७- नगर विकासासाठी कर्जे, Co सर्वसाधारण, १९०, 
सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमांना कर्जे (००) (०८) पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाचे दुय्यम 
कर्ज, ५५ कर्ज व आगाऊ रकमा (६२१७०७९७)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ मधील मंजूर 
तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. 


३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि-५, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव, नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. शासन निर्णयातील परिच्छेद -१ मध्ये नमूद 
करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून काढून ती महाराष्ट्र मेट्रो रेल 
कार्पोरेशन लि. यास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या 
रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या 
खर्चमेळाची कार्यवाही नवि-३१ कार्यासनाने करावी. 


४. राज्यशासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत केलेल्या उपरोक्‍त रु.७५.०९५ कोटी चा 
विनियोग पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेळ कॉर्पोरेशन लिमिटेडला केंद्रीय/राज्यस्तरीय/ 
स्थानिक करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी करावयाचा आहे. 


५. राज्यशासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत उपरोक्त रक्‍कम रु.७५.०९५ कोटी 
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून सदर प्रकल्पासाठी बाहय संस्थेमार्फत घेतलेल्या 
मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर वसूल करावयाची आहे. 

६. सदर दुय्यम कर्जावरील व्याजाबाबत वित्त विभागाकडे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करुन निर्णय 
घेण्यात येईल. भविष्यात या कर्जावर व्याज अदा करावयाचे झाल्यास त्याची वसूली महाराष्ट्र मेट्रो रेल 
कॉर्पोरेशन लि. यांच्याकडून करण्यात येईल, या अटीवर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांना 
वितरीत करावयाचे दुय्यम कर्ज रु.७५.०९५ कोटी हे तुर्त बिनव्याजी कर्ज म्हणून वितरीत करण्यात येत 
आहे. 

पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.५१/नवि-७ 


७. सदर कर्ज सहाय्याची रक्‍कम भविष्यात काही व्याज द्यावे लागल्यास त्या व्याजासह 
प्रकल्पाकरीता घेतलेल्या मुख्य कर्जाची परफेड केल्यानंतर एका हप्त्यात करण्यात यावी. 

८. पुणे मेट्रो प्रकल्पाकरिता राज्यशासनाकडून केंद्रीय व राज्यस्तरीय/स्थानिक करापोटी येणाऱ्या 
खर्चासाठी प्राप्त झालेली रक्‍कम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडे जमा झाल्याचे प्रमाणपत्र 
सादर करण्यात यावे. 


९. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशिल पुणे 
महानगरपालिका/ राज्य शासन /केंद्रशासन यांना सादर करण्यात यावा. 


१०. सदर प्रकल्पासाठी केंद्रशासन/ राज्य शासन/पुणे महानगरपालिका/पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिका यांच्या करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या LAIST महाराष्ट्र मेट्रो रेल 
कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 


११. राज्यशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जसहाय्यासाठी राज्यशासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या कर्जा विषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शर्ती लागू राहतील. 


१२. पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत राज्य शासनाच्या वतीने आयुक्त, पुणे 
महानगरपालिका यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत व वितरीत झालेल्या निधीचे संनियंत्रण करावे. 


१३. सदर रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनासाठी खर्च केल्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांनी आयुक्त, पुणे 
महानगरपालिका यांचे मार्फत सादर करावे. 


१४. सदर कर्ज सहाय्याच्या वितरणाबाबत शादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/त्र्ण व हमी दिनांक 
३०/१२/२०१४ मधील सूचनानुसार FER sistas जोडपत्र-अ (सोबत जोडले आहे) नुसार 
माहिती भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


१५. राज्य शासनाकडून पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरीता आतापर्यंत रु. ७७८.३४५ कोटी इतका निधी 


दुय्यम कर्ज सहाय्य म्हणून वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर आदेशान्वये वितरीत होणाऱ्या 
निधीनंतर एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खाळील प्रमाणे :- 


अनु.क्र दिनाक रक्कि कोरी निधी वितरीत करणाऱ्या । एकूण वितरीत निधी 
संस्थेचे नाव (रु. कोटी) 
= २८.०३.२०१८ ३०.०० राज्य शासन ३०.०० 
२ ०१.०१.२०१९ ४२.०० राज्य शासन ७२.०० 
३ २२.०३.२०१९ १८.०० राज्य शासन ९०.०० 
to} 98.03.2020 940.00 राज्य शासन २४०.०० 
षु २७.०३.२०२० ३०२.०० राज्य शासन ५४२.०० 
नि १०.०२.२०२१ १६१.२५ राज्य शासन ७०३.२५ 
२६.१२.२०२१ ७५.०९५ राज्य शासन ७७८.३४५ 
सदरचे वितरण ७५.०९५ राज्य शासन ८५३.४४ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.५१/नवि-७ 


१६. सदर निधी वितरण आदेशा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ 
दि. २४ जून, २०२१ मधील संबंधित सर्व अटींचे तसेच परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ठामधील तपासणी 
सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


१७. सदर निधी वितरण आदेश नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५९/११४४, दिनांक 
०४.०२.२०२२ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०/व्यय-३ दिनांक २५.०२.२०२२ अन्वये मिळालेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१०१०१२२३१९२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Vijay Karbhari 011011 a 


OU = URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Chaudhari Date: 2022.03.10 19:28:99 +0590 
[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
७. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 
८. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी. 
९. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. नागपूर. 
११. महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
१२. निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
१३. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 
१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१५. कक्ष अधिकारी, व्यय-३/अर्थसंकल्प-१६/अर्थसंकल्प-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४४४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. उप सचिव, नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.कक्ष अधिकारी, नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. कक्ष अधिकारी, नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. रोख शाखा (५ प्रती), 
२१. निवड नस्ती, नवि-७. 


Cc 40 AD -0 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.५१/नवि-७ 


शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.५१/नवि-७ दि. १० मार्च, २०२२ चे सहपत्र 


जोडपत्र-अ 


महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांना पुणे मेट्रो प्रकल्पाकरीता सन २०२१-२२ मध्ये रु.७५.०९५ कोटीचे 
दुय्यम कर्ज सहाय्य वितरीत करण्याबाबत. 


तः 


षु. 


१०, 


११, 


विवरण 
संस्थेचे नांव 
वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक व 
दिनांक 
कर्जाची एकूण मंजूर रक्‍कम 
मंजूर कर्जापैकी यापूर्वी कर्जाची रक्‍कम 
वितरीत करण्यात आली असल्यास वितरीत 
करण्यात आलेली कर्जाची रक्‍कम 


मंजूर कर्जापैकी सदर शा.नि. अन्वये वितरीत 
करण्यात येत असलेली कर्जाची रक्‍कम 
एकापेक्षा अनेक सहकारी संस्था, व्यक्‍ती/यांना 
कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्यास त्यांच्या 
नावासमोर, कर्ज मंजूरी रक्‍कम नमूद करण्यात 
यावी 

एकूण कर्ज परतफेडीचे हप्ते 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याची रक्‍कम 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याच्या कालावधी, जसे 
वार्षिक/सहामाही/त्रैमासिक इत्यादी 


कर्ज परतफेडीसाठी सवलतीचा कालावधी 


(Moratorium Period) 


माहिती 
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि., नागपूर 
अनौपचारिक संदर्भ क्र४०/व्यय-३ 
दिनांक २५.०२.२०२२ 
रु.९४६.२० कोटी 
सन २०१७-१८ रु.३० कोटी 
सन २०१८-१९ रु. ६० कोटी 
सन २०१९-२० रु. ४५२ कोटी 
सन २०२०-२१ रु. १६१.२५ कोटी 
सन २०२१-२२ रु.७५.०९५ कोटी 


रु.७५.०९५ कोटी 


लागू नाही. 


एका हप्त्यात 
रु.७५.०९५ कोटी 

मुख्य कर्जाची परतफेड सन २०३६ मध्ये 
झाल्यावर दुय्यम कर्ज सहाय्याची 
परतफेड सन २०३७ मध्ये सुरू होईल. 
एका हप्त्यात वसूली होणे अपेक्षित आहे. 


नाही. 


कर्ज परतफेडीसाठी हप्त्याच्या निश्चित सन २०४० 
केलेला ot हप्त्याचा दिनांक Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 
Vijay Karbhari ० ee ea 0000006, 
Chaudhari ee 
[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.५१/नवि-७ 


१२. कर्ज परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याचा दिनांक सन २०४० 


१३. कर्ज परतफेडीच्या geal हप्त्याचा सन २०४० 
दिनांक 
१४. व्याज दर सदर कर्जावर व्याज आकारणी बाबत 


तुर्तास तरतूद नाही. तथापि, भविष्यात 
व्याज आकारण्याची वेळ आल्यास वित्त 
विभागाच्या सहमतीने व्याज वसूली व 
व्याजाचा दर निश्चित करण्यात येईल. 
१५. विलंब कालावधीसाठी दंडनीय व्याजदर व लागू नाही. 
इतर आकार 
१६. व्याजाचा परतफेडीच्या हप्त्याचा कालावधी अनुक्रमांक १४ प्रमाणे 
जसे वार्षिक/त्रैमासिक/सहामाही इत्यादी 
१७. कर्जाच्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष मागणी क्र. एफ-७ ६२१७- नगर 
विकासासाठी कर्जे, ८० सर्वसाधारण, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमांना 
कर्जे (00) (०८) पुणे मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्पाकरिता राज्य झासनाचे दुय्यम 
कर्ज, ५५ कर्ज व आगाऊ रकमा 


(६२१७०७९२९७) 
१८. कर्जाच्या वसूलीचे लेखाशिर्ष नवीन लेखाशिर्ष घेण्यात येत आहे. 
१९. कर्जावरील व्याज/दंडनिय व्याज वसूळलीचे अनुक्रमांक १४ प्रमाणे 


लेखाशिर्ष 
२०. कर्जाशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था लागू नाही. 
यांचे पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 
२१. शासकिय कंपनीच्या नोडळ ऑफीसचे उप व्यवस्थापक (वित्त), महाराष्ट्र मेट्रो 
पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक रेल कॉर्पोरेशन लि., मेट्रो हाऊस, २८/२, 
Gear, आनंद मार्ग, सिव्हिल 
लाईन्स, नागपूर-४४० ००१. 
फोन नं. ०७१२-२५५४२१७ 
२२. डी. डी.ओ.चा नंबर कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
डी. डी.ओ. नंबर- ७१०१००२३०१ 


lly signed by Vijay Karbhari Chaudh 


Vijay Karbhari Chaudhari 9:०८ viay karbhar Chauhan, ¢ 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2022.03.10 13:39:02 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


KKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


